RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ५६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक १४ जून २०१ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१५१८/ प्र. क्र . ३२ ९/ नवि-०९/ २०१८.- ज्याअर्थी, शासन , नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०४/ 
३००१/ प्र. क्र . ६६ ( सी)/ ०५ / नवि-९ , दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये नंदुरबार शहरासाठी मूळ + वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधले आहे) चे कलम ३१ ( १) अन्वये भागश: मंजूर (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) असून दिनांक ३० एप्रिल २००७ 
पासून अमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागाची उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (१) अन्वये शासन, नगर विकास 
विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०७/ २६४१ / प्र. क्र . ८७/०८/ नवि -९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजूर असून दिनांक १५ ऑक्टोबर 
२०० ९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी नंदुरबार नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे नंबर ८० ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) 
शेती भूवापर (यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे ) विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १७४ , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त जागेच्या भूवापराऐवजी रहिवास भूवापर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 
वि ( एच ) १५२ 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार यांचे कार्यालयात , 
कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 


14G73LTATSH21www.maharashtra.gov.in un daca 34416 31 € . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

u . g . PART , 
कार्यासन अधिकारी , 


महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 14th June 2019 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
No. TPS - 1518 /CR - 329 /UD -09 /2018.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1504 / 3001/CR -66 (C )/05 /UD -9 , dated the 14th March 2007 has 
partly sanctioned the Development Plan for Original + Extended limits of Nandurbar City (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ") under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act” ) 
and the same has come into force with effect from dated 30th April 2007 and Excluded Part of the 
said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Government 
in Urban Development Department Notification No. TPS - 1507 /2641/ CR -87 /08 /UD -09 , dated the 31st 
August 2009 ) and the same has come into force with effect from dated 15th October 2009 ; 

and whereas, the Nandurbar Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ); 

and whereas , in the said Development Plan , lands bearing Survey No. 80 of Mouje Nandurbar 
(hereinafter referred to as “the said Lands") are shown in the “Agriculture Zone” (hereinafter referred 
to as “ the said Zone”); 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 174 , dated the 
15th February 2017 resolved to modify the said Development Plan so as to delete the said land 
from the said Zone and include the same in the “Residential Zone” (hereinafter referred to as " the 
said Modification ” ) , by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “ the said Act") and forwarded the proposal to Government vide letter, dated 18th September 
2017 for final sanction ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State the Government is of the opinion that the said Modification needs to be 
refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours on 
all working days for a period of one month in the office of the Chief Officer, Nandurbar Municipal 
Council . 
This Notification shall also be published on the Government s website www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९, शके १९ ४१ 


३ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक १ ९ जून २०१ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 


१ ९ ६६ 


; 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१६१९/ ५४ /प्र. क्र . १२२ / नवि -० ९/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१६१२/५२४ ( न) / पुनर्बाधणी क्रमांक ६०/प्र. क्र . १०५/ २०१२/ नवि -९, दिनांक ३० मार्च २०१३ अन्वये देवळाली-प्रवरा शहरासाठी सुधारित विकास 
योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १) ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) मंजूर झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी देवळाली- प्रवरा नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे देवळाली-प्रवरा येथील गट नंबर ५११ ( पैकी ) ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे 
संबोधले आहे ) आरक्षण क्रमांक ५८- ‘ ट्रक टर्मिनस ( Truck Terminus) ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे ) यासाठी आरक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ०८ , दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ अन्वये उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त आरक्षणातून वगळून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर यांचे 
कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

प्र . प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी , 


.- 


- 


, 


महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 19th June 2019 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
No. TPS - 1619 /54 /CR - 122 /UD -09 /2019.- Whereas, the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1612 / 524 (N )/Recon . No. 60 / CR - 105 /2012 /UD - 9 , dated 30th 
March 2013 has sanctioned the Revised Development Plan for Deolali- Pravara Municipal Council 
(hereinafter referred to as " the said Development Plan ” ) under Section 31 (1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as 
" the said Act” ) ; 


- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


and whereas, the Deolali- Pravara Municipal Council is the Planning Authority for the said 
Development Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ” ); 

and whereas, in the said Development Plan , lands bearing Gat No. 511 (Part ) of Mouje Deolali 
Pravara (hereinafter referred to as “ the said Land”) is reserved for Site No. 58– “ Truck Terminus” 
(hereinafter referred to as “ the said Reservation "); 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 8 , dated the 20th 
September 2016 resolved to modify the said Development Plan so as to delete the said land from 
the said Reservation and include the same in the “Residential Zone” (hereinafter referred to as " the 
said Modification"), by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as 
" the said Act") and forwarded the proposal to Government vide letter, dated 23rd November 2018 for 
final sanction ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs 
to be rejected . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours on 
all working days for a period of one month in the office of the Chief Officer, Deolali- Pravara Municipal 
Council, taluka Rahuri , district Ahmednagar. 

This Notification shall also be published on the Government s website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P. P. SONARE , 
Section Officer to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/ शिरपूर /एसआर-१५५ / ७६०१ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, हिसाळे ग्रामपंचायतीतील मलखाननगर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी हिसाळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मलखाननगर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९, शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव मलखाननगर (हिसाळे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: क . नं . १०५८ 


क . नं . १०५८ , 


अतिक्रमण क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : हिसाळे 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


अनेर डॅम रोड 


उत्तर 


: हिसाळे 


७ हे . ६ आर 


अनेर डॅम रोड 


४ 


दक्षिण : क . नं . १०५९ 


नाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१५६ / ७६०२ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


- 


आणि ज्याअर्थी, हिसाळे ग्रामपंचायतीतील अनेर डॅम पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी हिसाळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या अनेर डॅम पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव अनेर डॅम (हिसाळे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


१०५७ पाटचारी 


क . नं . १०५७, 


अनेर पाटचारी 


२ 


पश्चिम : १०५७ अतिक्रमण क्षेत्र 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


अतिक्रमण क्षेत्र 


उत्तर 


: १०५७ अनेर धरण 


२ हे . ६ आर 


अनेर धरण 


४ 


दक्षिण : १०५७ अतिक्रमण क्षेत्र 


अतिक्रमण क्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१५७/ ७६०३ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, लाकड्या हनुमान ग्रामपंचायतीतील आसरापाणी / नवापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २७ जुलै २०१८ रोजी लाकड्या हनुमान 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या आसरापाणी / नवापाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव आसरापाणी / नवापाडा ( लाकड्या हनुमान) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ९ ७१ 


क . नं . ९ ६३, 


जंगल 


२ 


पश्चिम : फत्तेपूर देवनी 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


शेती 


उत्तर 


: ९ ६३ 


३०१ हे . ५३ आर 


शेती 


४ 


दक्षिण : ९ ७५ 


शेती 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१५८ / ७६०५/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील जामन्यापाणीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जामन्यापाणीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव जामन्यापाणीपाडा (महादेव दोंदवाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: १०१९ 


क . नं . १०१९ , 


जमीन 


२ 


पश्चिम : 


१०४२ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


वन जमीन 


उत्तर 


: १०२० 


१ हे . ०० आर 


अनेर डॅम 


४ 


दक्षिण : १०४३ 


जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१५ ९/ ७६०६ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील तेल्यादेव पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या तेल्यादेव पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव तेल्यादेव (महादेव दोंदवाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


१०२८ 


क . नं . १०२८ , 


डॅम 


२ 


पश्चिम : १०३० 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


डॅम अनेर नदी 


उत्तर 


१०२५ 


० हे . ५२ आर 


महादेव रस्ता हिसाळे 


४ 


दक्षिण : १०२९ 


रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१६० / ७६०७ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील जुनापाणी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जुनापाणी पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव जुनापाणी ( महादेव दोंदवाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: १०२६ 


क . नं . १०२६ , 


अनेर डॅम लगतचे क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : 


१०२५ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


वन जमीन 


उत्तर 


१००७ 


० हे . ६० आर 


वन जमीन 


४ 


दक्षिण : 


१०२७ 


वन जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर -१६१ / ७६०८ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील दोंडवाडापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह 

यांनी 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या दोंडवाडापाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९, शके १९ ४१ 


११ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव दोंडवाडापाडा ( महादेव दोंदवाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: १०२५ 


क . नं . १०२३, 


महसूल जमीन 


२ 


पश्चिम : 


१०२५ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


महादेव ते हिसाळे 


उत्तर 


१००३ 


८० हे . 00 आर 


रस्ता 


४ 


दक्षिण : १०३० 


महसूल जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१६२/ ७६० ९/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील जुना महादेवपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जुना महादेवपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव जुना महादेवपाडा ( महादेव दोंदवाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: १०२५ 


क . नं . १०२५ , 


महादेव गाव 


२ 


पश्चिम : 


१०२४ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


शेती 


उत्तर 


१०२३ 


५ हे . ८० आर 


गाव व जंगल 


४ 


दक्षिण : १०३५ 


शेती 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१६३ / ७६१० / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील भिवखेडा पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या भिवखेडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९, शके १९ ४१ 


१३ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव भिवखेडा ( महादेव दोंदवाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: १०५४ 


क . नं . १०५३, 


वन जमीन 


२ 


पश्चिम : 


१०४ ९ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


भिवखेडा नाला 


उत्तर 


: १०५० , १०५२ 


३ हे . ०६ आर 


वन जमीन 


४ 


दक्षिण : १०६३ 


टेकडी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१६४ / ७६११ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील कांज्यापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कांज्यापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव कांज्यापाडा ( महादेव दोंदवाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: १०४५ 


क . नं . १०४४ , 


२ 


पश्चिम : 


१०१७ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


उत्तर 


: वन्यजीव हद्द 


० हे . ४० आर 


४ 


दक्षिण : 


भोरखेडा गावठाण 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१६५/ ७६१२ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील जमाईपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जमाईपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९, शके १९ ४१ 


१५ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव जमाईपाडा (महादेव दोंदवाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


१०५४, १०६२ 


क . नं . १०५३, 


जमीन 


२ 


पश्चिम : 


१०४ ९ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


तलाव 


उत्तर 


: १०३७, १०५२ 


० हे . ८ आर 


नाला 


४ 


दक्षिण : १०६३ 


वन जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१६६ / ७६१४ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील सोज्यापाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या सोज्यापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव सोज्यापाडा ( महादेव दोंदवाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: १०५३ 


क . नं . १०४ ९ , 


वन जमीन 


२ 


पश्चिम : 


१०४७ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


रस्ता 


उत्तर 


१०४८ , १०५० 


८ हे . २ आर 


रस्ता 


४ 


दक्षिण : १०६४ 


वन जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१६७/ ७६१५ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील चिंचपाणीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या चिंचपाणीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९, शके १९ ४१ 


१७ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव चिंचपाणीपाडा ( महादेव दोंदवाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


१०२४ 


क . नं . १०२५ , 


शेती 


२ 


पश्चिम : 


१०२५ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


रस्ता भोईटी हिसाळा 


उत्तर 


१००३ 


१ हे. ६० आर 


चिंचपाणी नाला 


४ 


दक्षिण : १०३० 


शेती 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१६८ / ७६१६/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, महादेव दोंदवाडा ग्रामपंचायतीतील सातपाणी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी महादेव दोंदवाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या सातपाणी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव सातपाणी ( महादेव दोंदवाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: १०३९ 


क . नं . १०४४ , 


अभयारण्य 


२ 


पश्चिम : 


१०४१ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


वन जमीन 


उत्तर 


१०४० 


० हे . ४४ आर 


वन जमीन 


४ 


दक्षिण : १०३८ 


वन जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५ /शिरपूर / एसआर-१६ ९/ ७६१७ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, नटवाडे ग्रामपंचायतीतील खोलचौकीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी नटवाडे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खोलचौकीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे : 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१ ९ / आषाढ १३ - १९, शके १९ ४१ 


१ ९ 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव खोलचौकीपाडा ( नटवाडे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ९ ८१ अनेर डॅम अभयारण्य हद्द 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


तेल्यादेव व जुना NH ३ 


२ 


पश्चिम : ९ ८३, ९ ८४ 


क . नं . ९८२- १५५ हेक्टर ४० आर 


नवा NH ३ 


उत्तर 


: ९ ८१ 


क . नं . ९८५- २०६ हेक्टर ३० आर 


पाझर तलाव 


३ 

४ 


दक्षिण : ९ ८६ 


सनसळ खोली नाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , १० जून २०१९ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 


पटली आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 

अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे , मौजे कावठी 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक एसआर-१७/ २०१८. - ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
सामान्य, धुळे यांनी खालील अनुसूची - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
" एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
“ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 


गट नंबर 


पोट 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


खराब 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


४० 


०१ 


O 


00 


६५/ १ - अ 


० २२ 


० ०२ 


६५ / २ - क 


O 


१२ 


० 


०१ 


६५/ १ - ब 


० १२ 


.. 


O 


०१ 


, 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची – चालू 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 


गट नंबर 


पोट 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


खराब 


जिल्हा धुळे 


१ 


२ 


३ 


भूसंपादन 


हे . आर 


हे . आर 


६७/ २ - अ 


० २७ 


०० 


३४/१ 


० ०७ 


० 


०० 


३४/२ 


.. 


० ०७ 


O 


०० 


६८ 


O 


१० 


O 


00 


६ ९/ २, ६ ९ / १ - अ 


.. 


११ 


0 


०० 


२४ 


० ०५ 


० 


०० 


क्रमांक एसआर -१८ / २०१८. - ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी , 
सामान्य , धुळे यांनी खालील अनुसूची - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
" एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
" दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


२५ 


० १३ 


O 


०० 


एकूण क्षेत्र .. 


१ २७ 


० ०४ 


अनुसूची - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


; 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री, जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे , 
डाव्या कालव्यावरील थेट मायनर नंबर १७ . 


अनुसूची - तीन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, मौजे कावठी 


गट नंबर 


पोट 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील ‘निरंक आहे. 


खराब 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


राहुल रेखावार , 


६७७ 


० २५ 


० 


00 


जिल्हाधिकारी, धुळे. 


६७१ 


० ०१ 


० 


00 


धुळे , १६ जून २०१ ९ . 


६७२ 


० २० 


० ०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


२१ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची – चालू 


गट नंबर 


पोट 


गट नंबर 


पोट 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


खराब 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


खराब 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


६७३ 


० २६ 


O 


०४ 


५३८ 


० १३ 


० १६ 


.. 


६७४ 


० ०६ 


० 


०० 


५३ ९ 


० १४ 


० ०५ 


६४४ 


० २ ९ 


० ०३ 


५४० 


० २० 


० ० ९ 


६४२ 


० ०२ 


० 


०० 


५२४ 


० १७ 


० ०४ 


७७६ 


० २८ 


.. 


०१ 


५२३ 


.. 


० ३७ 


० १८ 


(999 


० २७ 


O 


00 


५६८ 


० 


०८ 


० ०३ 


७७८ 


० ०४ 


० 


०१ 


५६७ 


० १६ 


० ०१ 


७७ ९ 


.. 


० ३० 


० ०३ 


५६५ 


२८ 


० ०२ 


७८१ 


० २६ 


० 


०० 


५६४ 


० १ ९ 


० 


00 


७८२ 


.. 


० ०८ 


० ०२ 


४८८ 


० ११ 


० ०१ 


५६८ 


० १६ 


०७ 


४ ९ १ 


O 


१४ 


00 


५६ ९ 


० २८ 


.. 


० ०३ 


५६१ 


० १२ 


० ०१ 


५७० 


० ३८ 


0 


०१ 


४ ९ २ 


O 


७७ 


O 


०४ 


५७१ 


० २४ 


०१ 


.. 


४ ९ ५ 


० ३० 


. 


०० 


५७२ 


० १५ 


० 


00 


.. 


५०१ 


० ५१ 


० 


00 


५७३ 


.. 


० २१ 


00 


५०४ 


० १० 


० 


०० 


५७५ 


० १७ 


O 


०० 


५०५ 


० ३६ 


O 


00 


५७६ 


.. 


० ०३ 


०० 


५०३ 


० ०४ 


० ०१ 


५७७ 


० ०७ 


० 


०० 


.. 


५०८ 


० १६ 


० ०५ 


५७८ 


० २८ 


०० 


५३० 


० १५ 


० 


olog 


६१० 


० ०५ 


० 


00 


५२ ९ 


० २८ 


० 


00 


६११ 


० १० 


.. 


0 


00 


५२८ 


० ०८ 


० 


00 


६१२ 


० २६ 


.. 


० ०१ 


५१३ 


० ५३ 


० ०४ 


५८४ 


० १ ९ 


.. 


0 


०० 


५१५ 


० १३ 


० 


०० 


५८५ 


० २५ 


० ०१ 


५१६ 


० १३ 


०० 


५८६ 


० ०६ 


० 


०१ 


४४६ 


० २१ 


० 


00 


५८७ 


० ०४ 


० 


०१ 


५ ९ १ 


० 


०८ 


० 


०० 


५८ ९ 


० २१ 


.. 


० ०५ 


५ ९ २ 


० ३४ 


० ०१ 


५५० 


० २५ 


० ०५ 


५ ९ ५ 


० १६ 


० 


00 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची – चालू 


गट नंबर 


पोट 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


खराब 


व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
“एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
“ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


tic 


आर 


५ ९ ६ 


० १६ 


O 


00 


५४४ 


० ०३ 


०० 


- 


५ ९ ७ 


० ०२ 


.. 


०० 


६०८ 


१८ 


० 


०० 


एकूण क्षेत्र ... 


१२ ५१ 


१ २३ 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - २ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


, 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 
प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे , 
डाव्या कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ५ ची मायनर क्रमांक ५. 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 

राहुल रेखावार , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 


. 


अनुसूची - एक 


जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे कावठी 


गट नंबर 


संपादन 


पोट 


करावयाचे 


खराब 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


धुळे , १६ जून २०१९. 


हे . आर 


हे . आर 


७५३/१ 


११ 


० ०१ 


७५३/२ 


० १२ 


० ०१ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 


७६० 


१३ 


० ०२ 


जिल्हा धुळे 


७६१/१ 


ole 


० ०१ 


७६१/२ 


० ०६ 


० ०१ 


क्रमांक एसआर-२१/ २०१८. - ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
सामान्य, धुळे यांनी खालील अनुसूची - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 


एकूण क्षेत्र .. 


० ४ ९ 


० ०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


२३ 


खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या 
पोट - कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 
आहे : 


अनुसूची - २ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 
प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे , 
डाव्या कालव्यावरील थेट मायनर नंबर १६ . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 

राहुल रेखावार , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात 
पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील. 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे कावठी 


गट नंबर 


पोट 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


खराब 


१ 


२ 


سه 


हे . आर 


हे . आर 


१२७/२ 


धुळे , १६ जून २०१९ . 


.. 


० 


० १० 


00 


१४०/१ 


० ०६ 


०० 


१४०/२ 


० 


०७ 


० 


०० 


१४०/४ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 


० ०८ 


० 


00 


१४१/१ 


० ०६ 


० 


00 


१४१/२ 


O 


०८ 


० 


०० 


१४१/३ 


.. 


० ०७ 


0 


00 


१४१/४ 


० ०५ 


० 


०० 


१ ९ ० 


O 


१४ 


० 


00 


१८० 


० २६ 


० 


०० 


१८२ 


० ० ९ 


O 


०० 


१८८ 


० ३५ 


० 


00 


१८७ 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक एसआर -२४ / २०१८. - ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांनी खालील अनुसूची - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
“ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
" दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित 
चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ 
अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला 
आहे ; सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची 


० ३८ 


० 


00 


२२५ 


० २१ 


O 


00 


२३१ 


० २० 


० 


०० 


२३०/१ 


० १४ 


० 


00 


, 


२३०/२ 


० ११ 


० 


00 


२३०/३, २३०/६ , २३०/७ 


.. 


O 


०७ 


00 


, 


२२ ९ 


० 


१८ 


० 


00 


२२८ 


० ३३ 


० 


00 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक- चालू 


गट नंबर 


पोट 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


खराब 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
“ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
“ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


२६६ 


० १६ 


O 


00 


२६७ 


० २१ 


० 


०० 


२६ ९ 


० ४५ 


O 


०० 


२२४/१ 


० ३५ 


० 


०० 


२२४/२ 


० ०२ 


. 


00 


आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित 
चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ 
अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला 
आहे ; सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची 
खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या 
पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


एकूण क्षेत्र .. 


४ २२ 


००० 


अनुसूची - २ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 
प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे डाव्या 
कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर क्रमांक १. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात 
पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील . 


- 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, मौजे कावठी 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 

राहुल रेखावार , 
जिल्हाधिकारी, धुळे . 


गट नंबर 


पोट 


संपादन 
करावयाचे 


खराब 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


३४३/२ 


० 


० १५ 


.. 


00 


धुळे , १६ जून २०१९ . 


३४२/१ 


० १२ 


० ०१ 


३४२/२ 


० ०४ 


० ०१ 


३४२/३ 


० ०४ 


० ०१ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 


३४१/ २ - अ , ३४१/ २ - ब 


० १३ 


० 


00 


.. 


३५१/१, ३५१/२ , ३५१/३ 


० ० ९ 


० 


00 


जिल्हा धुळे 


३५२ 


० १२ 


० 


00 


भूसंपादन 


३५३/१ 


० १२ 


० 


०० 


.. 


क्रमांक एसआर -२५ / २०१८. - ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी , 
सामान्य, धुळे यांनी खालील अनुसूची - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 


३५३/२ 


० ०५ 


O 


00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


२५ 


अनुसूची - एक- चालू 


गट नंबर 


पोट 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


खराब 


जिल्हा धुळे 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . 


आर 


३५८/१, ३५८/२ 


० २४ 


O 


00 


० ०६ 


० 


०० 


३५९ / १ - क 
३३७/४ 


.. 


० 


१८ 


०० 


३६० 


० ० ९ 


० 


०० 


३६५ 


० २७ 


० 


.. 


०० 


३६६ 


O 


०७ 


० 


०० 


३६७ 


० २० 


0 


०० 


३६८ 


० 


०४ 


० 


०० 


३१२ 


० ४३ 


. 


00 


क्रमांक एसआर -२७/ २०१८. -ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांनी खालील अनुसूची - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
" एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
“ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


३११ 


० ११ 


. 


०० 


३० ९ 


० ४६ 


O 


०० 


एकूण क्षेत्र .. 


३ ०१ 


००३ 


अनुसूची - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 
प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे डाव्या 
कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर क्रमांक ४ . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील ‘निरंक 
आहे. 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 


अनुसूची - एक 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, मौजे कावठी 


गट नंबर 


संपादन 


पोट 


करावयाचे 


खराब 


क्षेत्र 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे . 

राहुल रेखावार, 

जिल्हाधिकारी, धुळे . 
धुळे , १६ जून २०१९. 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


४०४ 


० २० 


० 


०० 


४०५ 


० ० ९ 


० 


00 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक- चालू 


गट नंबर 


पोट 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


खराब 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . 


आर 


राहुल रेखावार , 


४०६ 


० ६५ 


जिल्हाधिकारी, धुळे. 


० 


00 


४०७ 


O 


१४ 


O 


00 


धुळे , १६ जून २०१९ . 


४१५ 


० ० ९ 


० 


०० 


४१६/ २ - अ 


O 


१७ 


० 


00 


४१६/ २ - ब 


O 


१७ 


० 


०० 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 


४१६/१ 


० ०२ 


०० 


४१३ 


० ० ९ 


० 


०० 


.. 


जिल्हा धुळे 


४१८/२ 


० ०८ 


० 


०० 


४२६ 


० २५ 


० 


०० 


४२ ९ 


O 


११ 


० 


00 


४२५ 


० ०५ 


० 


०० 


४३२ 


O 


०७ 


० 


०० 


४३३ 


१० 


० 


०० 


४६० 


० ० ९ 


० 


०० 


.. 


४५ ९ 


0 


११ 


० 


०० 


४५८ 


० ०८ 


० 


०० 


क्रमांक एसआर-२९/ २०१८. - ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
सामान्य, धुळे यांनी खालील अनुसूची - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
" एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
“ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


४५७ 


० ०८ 


० 


०१ 


- 


एकूण क्षेत्र .. 


२ ६४ 


० ०१ 


अनुसूची - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


, 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्पांतर्गत 
डाव्या कालव्यावरील वितरीका क्रमांक ६ ची मायनर क्रमांक २, मौजे 
कावठी , तालुका -जिल्हा धुळे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात 
पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


२७ 


अनुसूची - एक 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे , मौजे कावठी 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


गट नंबर 


संपादन 
करावयाचे 

क्षेत्र 


पोट 
खराब 


कलम १ ९ नुसार अधिसूचना. 


जिल्हा जळगाव 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


६४४/ ३ - ब 


१० 


० 


०० 


६४४/२ 


० ०३ 


. 


०० 


६४४/४ 


० ० ९ 


0 


०० 


६४४/१ 


११ 


० 


०१ 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे भादली बु ।।/ एसआर-१२९/ २०१६.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ मौजे भादली बु ।।/ एसआर 
१२९/ २०१६ , दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 


७७७/ २ - अ 


० 


१८ 


० 


०० 


७७७/ २ - ब 


१२ 


O 


०० 


एकूण क्षेत्र .. 


० ६३ 


००१ 


अनुसूची - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


शक्यता आहे 


प्रकल्पाचे नाव.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री, जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे कावठी, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे डाव्या 
कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ५ ची मायनर क्रमांक ५. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या 
तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


११ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील ‘निरंक आहे. 

राहुल रेखावार , 
जिल्हाधिकारी, धुळे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग, जळगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


धुळे , १६ जून २०१९. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक 


( ४) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव, मौजे भादली बु ।। 


डॉ . अविनाश ढाकणे , 

जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित शासन, जळगाव. 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित संपादन 

क्षेत्र 


जळगाव , २४ जून २०१९ . 


१ 


२ 


हे . आर 


१२३१ पैकी 


० 


११ 


लावणीलायक क्षेत्र .. 
पोट खराब क्षेत्र .. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ नुसार अधिसूचना. 


० 


00 


एकूण क्षेत्र .. 


० ११ 


जिल्हा जळगाव 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे भादली बु ||, तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव येथील पुरवणी प्रस्ताव वाघूर डाव्या कालव्यावरील आसोदा 
शाखा कालव्याच्या मायनर क्रमांक १ करिता संपादन . 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे मुंदखेडा बु ।। , पातोडा, वाकडी, वाघडू / 
एसआर-१५६ / २०१६.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर 
१५६/२०१६ , दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे भादली बु । । , तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव येथील पुरवणी प्रस्ताव वाघूर डाव्या कालव्यावरील 
आसोदा शाखा कालव्याच्या मायनर क्रमांक १ करिता संपादन . 


-- 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- निरंक. 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


टीप.- 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

निरीक्षण , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , 
जळगाव व कार्यकारी अभियंता, जळगाव , वाघूर धरण विभाग , 
जळगाव यांचे कार्यालयात करता येईल . 


( २) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनीचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 


( ३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी व सदरची अधिसूचना गाव चावडीच्या नोटिस 
बोर्डावर डकवून तसा प्रसिद्धीचा अहवाल इकडेस सादर 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


अनुसूची - एक - चालू 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , 

तालुका चाळीसगाव 

संपादित क्षेत्र 


जिल्हा जळगाव , 

तालुका चाळीसगाव 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


१ 


२ 


हे . आर 


मौजे पातोडा 


मौजे मुंदखेडा 


१४७/१ 


० ०६ 


१४७/२ 


O 


०१ 


१४४ पै . 


० १८ 


१४६/२ 


० ०२ 


१४४ पै . 


१४६/३ 


० १३ 


.. 


१४५ / १ - अ/ २ 


O 


०७ 


१४५/२ 


. 


१७ 


१४५ / १ - अ 
१४५/ १ - ब 
१४५/२ 


० २८ 


१४७/१ 


० 


००५ 


१५८ / १ - ब 


० ०२ 


१४८ / २ - अ पै. 


० ०३५४ 


१५८ / १ - अ 


० ०२ 


१४ ९ 


O 


०२ 


१५८/ २ - अ पै. 


० ०१ 


१३६/२ 


० ०५ 


१५८ / २ - अ पै. 


० 


०१ 


१३८/२ 


O 


०५ 


१५८/२/३ 


० ०२ 


१३८/१ 


१५८/४ 


० २० 


० ०३ 


१५८/५ 


० १२ 


.. 


१३६ / १ - अ 


० २५ 


१३४/ २ - अ / ३ 


० २१ 


१५७/१/१ 
१५७/१/२ 


} 


० १६ 


.. 


गाव वाकडी 


१५ ९ / १ - अ / २ 


० 


०७ 


८/३ 


० ०२ 


१५ ९ / २ - ब 


.. 


० ०६ 


० ०१ 


१५ ९ / ४/ १ 


O 


०७ 


१५ ९ / ३ - क 


० ०६ 


१०/२ 


० ०२ 


१६२ 


० १० 


२१ 


० २ ९ 


१४२ 


० १० 


१२/२ 


० ०१ 


१४३/१ 
१४३/२ 


} 


० ०४ 


२६ 


० ० ९ 


२५ / १ - अ 


१७४/१ 


० ११ 


० 


०७ 


१७४/२ 


० ०३ 


२५ / १ - ब + २ 


० ० ९ 


१७४/ ३ - अ 


० ०८ 


३ ९ / २ 


० ०१ 


१२७ 


० 


०२ 


.. 


२७ 


० ० ९ 


१२९ / २ - ब / २ 


० ११ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 

संपादित क्षेत्र 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- निरंक . 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- निरंक. 


१ 


२ 


टीप.- 


हे . आर 


मौजे वाघडू 


८०/१ 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे 

निरीक्षण, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , चाळीसगाव भाग, 
चाळीसगाव तसेच उपविभागीय अधिकारी, लघू पाटबंधारे 
उपविभाग, पाचोरा यांचे कार्यालयात करता येईल. 


.. 


० ०३ 


८०/२ 


० ०१ 


११५/ ३ - अ 


० ०२ 


११५/ ३- ब / १ 
११५/ ३ - ब / २ 


} 


० ०३ 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


११६/१ 


० ०२ 


११६/२ 


.. 


० ०२ 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


११७ 


० ०१ 


११८ 


O 


०१ 


१७६ / १ - ब 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 

खरेदी-विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


० ०५ 


१७६/२/१ 


o 04 


डॉ . अविनाश ढाकणे , 


१७६/ ३- अ 


० ०५ 


१७६ / ४ - ब 


० ०६ 


जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित शासन, जळगाव . 


१२३ 


० २२ 


जळगाव , १३ जून २०१९ . 


- 


१२६/ ३- अ / १ 


० २८ 


१२६ / ४ - अ / २ 


० 


१० 


१२६ / ४ - अ/ ३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


० १५ 


.. 


११९ / १ 
११९ / २ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) अन्वये 


० 


०७ 


आदेश 


१२१ 


} 

} 


.. 


० ११ 


१२२/१ 
१२२/२ 


० ११ 


१२७ - इ + क 


० २१ 


१२७ - उ 


० 


०८ 


० 


०७ 


१२७ - अ / १ 

अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे मुंदखेडे बु ।।, पातोडा, वाकडी, वाघडू 
येथील खाजगी जमीन वळण रस्त्याकरिता भूसंपादन करणेबाबत . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे मुंदखेडे बु।।, पातोडा , वाकडी, 
वाघडू येथील खाजगी जमीन वळण रस्त्याकरिता भूसंपादन. 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा. 


क्रमांक डीसी / कार्या / ९ - ब -१ / १५६१ / २०१९.- ज्याअर्थी, 
अहमदनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ परिस्थिती असून पाण्याची 
टंचाई निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे विविध संघटनांकडून पाण्याकरिता 
मोर्चा, आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच ऊर्ध्व 
प्रवरा ( निळवंडे-२ कालवा ), अकोले , जिल्हा अहमदनगर या कालव्याचे 
काम सुरू करण्यात आले आहे. निळवंडे प्रकल्पग्रस्त व कालवेग्रस्त व 
लाभधारक शेतकरी कृती समिती, अकोले तालुका यांचा विरोध असून 
सदरचे बहुतेक शेतकरी आदिवासी आहेत , तर सदरचा कालवा लवकरात 
लवकर पूर्ण व्हावा , याकरिता निळवंडे कालवा कृती समिती यांचेकडून 
वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने होत आहेत , याबाबत पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक 
आदेश / ५५०७ / २०१९, दिनांक २१ जून २०१ ९ चे पत्रानुसार कळविले 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


३१ 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 


वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ )( ३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
पत्र दिनांक २१ जून २०१९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी 
खात्री झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 
व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २६ जून २०१ ९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक ९ जुलै 
२०१९ रोजीचे २४.०० 

वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील. 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २४ जून २०१९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


राहुल द्विवेदी , 


जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर , २४ जून २०१९ . 


अहमदनगर . 


( अ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 


वस्तू बरोबर नेणे 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 


आदेश 


( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा 
फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
किंवा जमा करणे 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचेप्रदर्शन 


करणे ; 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे 


, 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे, ध्वनिवर्धक 
किंवा ध्वनिक्षेपक यासारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो 
जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे 


क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल -१ / २८४५ / २०१९ . - ज्याअर्थी, नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील 
कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही 
जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . 
विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . 
हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता 
असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचेनिषेधार्थ 
शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील 
असून मनमाड , बागलाण , येवला , चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे 
संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २२ जून २०१९ चे ००.०० ते 
दिनांक ६ जुलै २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक 
( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४ / ३७ ( १) ( ३) / ४ ९ २५ / 
२०१९, दिनांक १९ जून २०१९ अन्वये विनंती केली आहे. 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे 


.. 


( फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , 
तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर 
काठी वापरणे आवश्यक आहे. 

( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, पुढील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा, १ ९ ५१ 
कलम ३७ ( १) ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 


चे 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


आदेश 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे; 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


. 


क्रमांक प्रशासन-१/प्लॅटीनम बी -१ आणि बी -२ / गृहनिर्माण/ २०२/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , राहाता , जिल्हा अहमदनगर 
हे जाहीर करीत आहेत की , प्लॅटीनम बी -१ आणि बी -२ बिल्डिंग 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , शिर्डी, तालुका राहाता, जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ 
आरएचटी/एचएसजी/( टीसी)/ ५१२३/ २०१८-२०१९ / सन २०१ ९ , दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे . 


( घ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे. 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशीकिंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणेकिंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करण्यात येत आहे. 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास , 
तसेच शीख समाजाचेव्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 


राहाता, १५ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


आदेश 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित पोलीस 
विभागाच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश 
असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस, मोर्चा, 
सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


- 


- 


सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना, तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित पोलीस 
विभागाची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू राहणार 
नाहीत . 


क्रमांक प्रशासन -१/ ग्रीन व्ह्यु एफ -१ आणि एफ -२ / गृहनिर्माण/ २०४/ 
सन २०१ ९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , राहाता , जिल्हा 
अहमदनगर हे जाहीर करीत आहेत की , ग्रीन व्ह्यु एफ-१ आणि 
एफ -२ बिल्डिंग सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, शिर्डी, तालुका 
राहाता , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ आरएचटी/ एचएसजी/ (टीसी)/ ५१२४ / २०१८-२०१९ / सन २०१ ९ , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 


सदरचा आदेश दिनांक २२ जून २०१ ९ चे ००.०० वाजेपासून ते 
दिनांक ६ जुलै २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) अमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० जून २०१९ रोजी माझ्या सहीनिशी 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करण्यात येत आहे. 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


राहाता, १५ फेब्रुवारी २०१९ . 


नाशिक, २० जून २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


३३ 


आदेश 


श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
न्यायीक कार्यभार श्री . एस . आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -६ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार 
श्री . बी . यू. चौधरी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक प्रशासन -१/ साईचिंतन आर्या/ गृहनिर्माण/निघोज/ २०६/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राहाता, जिल्हा अहमदनगर 
हे जाहीर करीत आहेत की , साईचिंतन आर्या बिल्डिंग सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित , निघोज, तालुका राहाता , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ 
आरएचटी/एचएसजी/( टीसी)/ ५१२५/ २०१८-२०१९/ सन २०१ ९, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे . 


श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १८ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चा कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करण्यात येत आहे. 


आदेश 


जितेंद्र भुजंगराव शेळके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, राहाता, 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १७८ / सन २०१९.- श्री . एम . एन . सलीम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


राहाता, १५ फेब्रुवारी २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . एन . सलीम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९९/ सन २०१ ९.- श्री . ए. एल . टिकले, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांची दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


, 


श्री . एम. एन . सलीम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . बी . बी . 
तोष्णीवाल , तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एल . टिकले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्री . एम . एन . सलीम, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , १८ फेब्रुवारी २०१९. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


आदेश 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश-८ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम. व्ही . देशपांडे , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३६/ सन २०१ ९.- श्री . एन. एन . श्रीमंगले, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांची 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी पाथर्डी येथील शिबीराचे 
कार्यक्रमानंतर ते दिनांक १ मार्च २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


१ 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश-८ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


अहमदनगर , २५ फेब्रुवारी २०१ ९. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एन . श्रीमंगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . एन . एन . श्रीमंगले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . बी . भागवत , जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०३/ सन २०१९.- श्रीमती के . व्ही . बोरा , 
जिल्हा न्यायाधीश -१० व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक ५ मार्च २०१९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक २ मार्च २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ मार्च 
२०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . एन . एन. श्रीमंगले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . व्ही . बोरा यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर, २५ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १८१ / सन २०१ ९.- श्रीमती के . एस. बाकरे , 
जिल्हा न्यायाधीश-८ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पाथर्डी येथील शिबीराचे 
कार्यक्रमानंतर ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती के . व्ही . बोरा , जिल्हा न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . चतुर, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


, 


श्रीमती के . व्ही . बोरा , जिल्हा न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या, तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -१० व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस . बाकरे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


कमलाकर अ . कोठेकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ मार्च २०१ ९. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


३५ 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


३ 


क्रमांक बी -२ / एमएच -१०६२/ १४५/ सन २०१९.- श्री. प्रदीप बापूरावजी 
नाईकवाड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा 
यांना दिनांक १७ जानेवारी २०१९ ते दिनांक १९ जानेवारी २०१९ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ जानेवारी २०१९ 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक २० जानेवारी २०१९, रविवार 
सुट्टीसह ) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक बी -२ /४५३/ सन २०१९.- श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव यांना 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०१९ (शिवजयंती), दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ 
( दुसऱ्या शनिवार ) व दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१ ९ ( रविवार ) रोजीच्या 
सुट्ट्यांना जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस मंजुरी देण्यात येत 


आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. प्रदीप बापूरावजी नाईकवाड यांना 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धडगाव या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . प्रदीप बापूरावजी नाईकवाड, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढीलप्रमणे 
सांभाळतील . 


श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यांचेरजेच्या कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. आर. शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शहादा यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 


न्यायिक. 


दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
१८ जानेवारी २०१ ९ कार्यालयीन वेळेनंतर पावेतो 
श्री . आर. एस. गुप्ता, जिल्हा न्यायाधीश -१, नंदुरबार . 


न्यायिक. 


दिनांक १८ जानेवारी २०१ ९ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते २१ जानेवारी २०१९ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
स्वाक्षांकित यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगावया 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


प्रशासकीय.- दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

२१ जानेवारी २०१ ९ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
श्री . डब्ल्यू. जे . दैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 


नंदुरबार , १६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


स्तर, शहादा. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. प्रदीप बापूरावजी नाईकवाड, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२५१७/ ४६७/ सन २०१ ९.- श्रीमती धनश्री 
रघुनाथ भंडारी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ 
फेब्रुवारी २०१ ९ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०१९ पासून दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ ( चौथा शनिवार) व दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१९ ( रविवार ) याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


नंदुरबार , १६ जानेवारी २०१९. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
अक्कलकुवा यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


- 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 

खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मारोती गोविंदराव मोरे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा , 
जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


. 


श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचेरजेच्या कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती जे. सी . गुप्ता , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


नंदुरबार , २२ फेब्रुवारी २०१९. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२१८३/ ५०६/ सन २०१९. 

श्री . आनंद 
देविदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार यांना 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ अशी 
एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


असत्या . 


नंदुरबार , २० फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आनंद देविदासराव करभाजन यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ एमएचएनबी -२ / २६६७ / ५०१/ सन २०१९.- श्री . मारोती 
गोविंदराव मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ 
ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा व दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१९ मध्यान्ह नंतरपासून ते दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०१९ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


, 


श्री . आनंद देविदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
यांचे रजेच्या कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. 
आर . कल्हापुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा , जिल्हा नंदुरबार यांनी सांभाळला 
होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मारोती गोविंदराव मोरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, तळोदा , जिल्हा 
नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा , जिल्हा नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . आनंद देविदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार 
यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर केले आहे. 


श्री . मारोती गोविंदराव मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार यांचे रजेच्या 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . करभाजन , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 

खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद देविदासराव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


३७ 


आदेश 


करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १५७ / सन २०१९.- श्रीमती जे. पी . सरपाते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


प्रमोद एस. तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


. 


नंदुरबार , २५ फेब्रुवारी २०१ ९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . पी . सरपाते यांना सहदिवाणी 


आदेश 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११० / सन २०१९.- श्री . पी . एन. देशपांडे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ 
फेब्रुवारी २०१९ रोजी दुपारी २.०० वाजेपर्यंत 

मुख्यालय 

सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


. 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . जी . पटवे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


२ 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन . देशपांडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


. 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


श्री . पी . एन. देशपांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ 
फेब्रुवारी २०१९ रोजीपर्यंत व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीपासून ते 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी २.०० वाजेपर्यंत श्री . एस. एस. शिंदे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, कोपरगाव यांचेकडे व दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१ ९ रोजीपासून ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीपर्यंत श्रीमती 
आर . एस . भोसले - नरसाळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२१ / सन २०१ ९.- श्री . एम. ए. पठाण , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ ते 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या 
प्रतिप्रेषणाचे कामापूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्री . पी . एन . देशपांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


श्री . एम . ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


- 


, 


. 


श्री . एम . ए . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . आर. जाधव , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


अहमदनगर, १८ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


, 


आदेश 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


२०१ ९ रोजीची 


अहमदनगर , २१ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५१/ सन २०१९.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१८ जानेवारी २०१ ९ व दिनांक १९ जानेवारी 

एकूण २ 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा दिनांक १८ जानेवारी २०१९ रोजीपासून 
ते दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५७/ सन २०१९.- श्रीमती जे. पी . सरपाते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत 
आहे. 


अहमदनगर , २१ फेब्रुवारी २०१९. 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . आर . जाधव , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


आदेश 


. 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / ११६/ सन २०१९.- श्री . डी . बी . हंबीरे , ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


अहमदनगर, २१ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५१ (१)/ सन २०१९.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२२ जानेवारी २०१ ९ व दिनांक २७ जानेवारी २०१९ रोजीची एकूण ६ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . बी . हंबीरे यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


३ ९ 


आदेश 


श्री . डी . बी . हंबीरे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. एम . पाटणकर , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८८ / सन २०१ ९.- श्रीमती पी . एन. कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक २ मार्च २०१९ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . डी . बी . हंबीरे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


सु . व्यं . माने, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन . कोकाटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २२ फेब्रुवारी २०१ ९. 


श्रीमती पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती यु . ए. बोराडे, २ रे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


. 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


. 


श्रीमती पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २०१/ सन २०१ ९.- श्रीमती एन. के. नागरगोजे , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी पाथर्डी येथील आयोजित शिबीराचे कार्यक्रमानंतर 
ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर, २५ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन. के . नागरगोजे यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३७/ सन २०१ ९.- श्रीमती के. पी . राठौर , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीची एकूण 

दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


३ 


श्रीमती एन. के. नागरगोजे , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. पी . केस्तीकर - नलगे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . राठौर यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एन . के . नागरगोजे , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २२ फेब्रुवारी २०१ ९. 


. 


श्रीमती के . पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


कार्यभार श्री . ए . एम . पाटणकर , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती के . पी . राठौर, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी. पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेचत्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २५ फेब्रुवारी २०१९ . 


. 


आदेश 


. 


श्री . डी. पी. कासट , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एस . एम . बोमीडवार , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ८७/ सन २०१९.- श्री . डी . जी . पटवे, 

, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१ ९ ते दिनांक २ मार्च २०१९ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजीपासून ते दिनांक ५ मार्च २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


५ 


श्री . डी. पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर, २६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . जी . पटवे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


१ 


श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ८८ / सन २०१९.- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक १ मार्च 
२०१९ व दिनांक २ मार्च २०१९ रोजीची एकूण २ दिवसांची मंजूर 
करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


२ 


अहमदनगर , 


१ 


मार्च २०१ ९. 


तर 


श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


आदेश 


अहमदनगर , २६ फेब्रुवारी २०१९. 


५ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५५/ सन २०१९.- श्री . एस . डी. पाटील , 
१२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
मार्च 

२०१ ९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ 
मार्च २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 

२०१९ 

रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


११ मार्च 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८८ / सन २०१ ९.- श्री . डी . पी. कासट , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक ७ मार्च २०१९ रोजीची एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजी 


९ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी . पाटील यांना १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


४१ 


दिनांक ११ 


२०१९ रोजीची 


येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


मार्च 

एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ मार्च २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एस. डी . पाटील , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. ए . खंडाळे , १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी . मोहिते यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस . डी . पाटील , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , 


१ 


मार्च 

२०१९ . 


श्री . ए . पी . मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक ६ मार्च २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ मार्च 
२०१९ रोजीपर्यंत व दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजीपासून ते दिनांक 
१२ मार्च २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत श्रीमती आर. एच. 
भोसले - नरसाळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे 
व दिनांक ९ मार्च २०१९ ते दिनांक १० मार्च २०१ ९ रोजीपर्यंत श्री . एस . 
एस. शिंदे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


, 


२ रे 


. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १५९ / सन २०१ ९.- श्री . एस . एस . शिंदे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १ मार्च 
२०१९ ते दिनांक ३ मार्च २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . ए. पी . मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस . शिंदे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


- 


अहमदनगर , 


२ 


मार्च 

२०१९ . 


. 


श्री . एस. एस . शिंदे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. पी . मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . एस . एस . शिंदे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२१/ सन २०१९.- श्री . एम. ए. पठाण, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पारनेर यांची दिनांक ५ मार्च २०१९ ते दिनांक 
७ मार्च २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ मार्च २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ८ मार्च २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , 


१ 


मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . ए. पठाण यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८६/ सन २०१९.- श्री . ए. पी . मोहिते , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ७ मार्च २०१९ ते 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्री . एम. ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
पी . एन. कोकाटे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . पी . सरपाते यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एम . ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


, 


, 


, 


अहमदनगर , २ मार्च 

२०१९ . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२४/ सन २०१९.- श्रीमती एम. वाय . डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक १ मार्च 
२०१९ ते दिनांक २ मार्च २०१९ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्री . रा . जगताप , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , 


२ 


मार्च 

२०१ ९ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी. यु. चौधरी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -१/१०४५/ सन २०१९.- श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या, 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , २ 


मार्च २०१९ . 


- 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५७/ सन २०१ ९.- श्रीमती जे . पी . सरपाते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक ५ मार्च 
२०१ ९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ मार्च 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजी 


श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
व त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला श्रीमती मंगला अ. मोटे , 

मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना 
श्रीपत नलगे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी 
सांभाळला होता. 


३ 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


४३ 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 


- 


क्रमांक बी -१/ १० ९ ४/ सन २०१९.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २१ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ८ 
दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


राहिल्या असत्या . 


धुळे , २ मार्च २०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक बी -१ /१०८ ९/ सन २०१ ९.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ६ 
मार्च २०१९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ५ मार्च 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ मार्च २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आला होता. 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
सादर केलेले आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 

खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 


, 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
व त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला डॉ . सृष्टी निळकंठ , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. डी. क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. 


धुळे , ६ मार्च २०१९. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -१/ ११२२/ सन २०१९.- श्री . सचिन उत्तम न्याहारकर , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे यांना दिनांक ११ मार्च २०१९ ते दिनांक १३ मार्च २०१९ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक ८ मार्च २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १४ मार्च २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 


धुळे , ६ मार्च २०१९ . 


६ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सचिन उत्तम न्याहारकर यांना ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस. के. ढेकळे यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एच. यु. जोशी, 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


श्री . सचिन उत्तम न्याहारकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेदिनांक ८ मार्च २०१ ९ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ मार्च २०१ ९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेपदाचा 
कार्यभार श्री . एस . डी . चक्कर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे तसेच दिनांक ११ मार्च 
२०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १४ मार्च २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . पी . काळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था / रजा/ १८७४ / सन २०१९.- श्री . पी . आर. देशमुख , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांची दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ८ 
दिवसांची परिवर्तित रजा पुढेदिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ दुसरा शनिवार 
व दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१९ चे रविवारचे सुट्टीस जोडून कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


प्रथम 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सचिन उत्तम न्याहारकर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी. आर. देशमुख हे दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . [महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप-२ अन्वये.] 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


श्री . पी . आर . देशमुख यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . सी. 
खटी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडे 


ठेवण्यात आला होता. 


धुळे , ७ मार्च २०१९ . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/१८३७/ सन २०१९.- श्री . एस . के . ढेकळे, 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था / रजा/ १८७३ / सन २०१ ९.- श्री . एस . टी . डोके , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड यांची दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १ मार्च 

२०१ ९ 

रोजीची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


एकूण ३ दिवसांची 


१ 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . के . ढेकळे हे दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ 
मधील नियम ३९ (२) टीप-२ अन्वये. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . डोके हे दिनांक २७ 
फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक १ मार्च २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२) टीप -२ अन्वये. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


४५ 


श्री . एस. टी . डोके यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. पी. डी. दिग्रसकर , 
अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश , निफाड यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ (२) टीप-२ अन्वये.] 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , २६ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


श्री . एस . टी . डोके यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . डी . दिग्रसकर , 
अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश , निफाड यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


आदेश 


नाशिक , २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था /रजा/ १ ९ ४२/ सन २०१ ९.- श्री . जे . पी . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना दिनांक 
५ मार्च २०१९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ पावेतो एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा मागे दिनांक ३ मार्च २०१ ९ रविवार व दिनांक ४ मार्च 
२०१९ महाशिवरात्रीचे सुट्टीस जोडून व रजेचे पुढे दिनांक ९ मार्च 
२०१९ दुसरा शनिवार व दिनांक १० मार्च २०१९ रविवारला जोडून 
दिनांक २ मार्च २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ मार्च 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २१ ९ ३/ सन २०१ ९.- श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे , 
८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांना दिनांक ५ मार्च २०१ ९ ते दिनांक ८ मार्च 
२०१ ९ पावेतो एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मागे दिनांक ३ मार्च 
२०१९ रविवार व दिनांक ४ मार्च २०१ ९ महाशिवरात्रीचे सुट्टीस जोडून 
व रजेचे पुढे दिनांक मार्च २०१ ९ दुसरा शनिवार व दिनांक १० मार्च 
२०१९ रविवारला जोडून दिनांक २ मार्च २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ११ मार्च २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


९ 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . पी . झपाटे हे दिनांक ५ मार्च 
२०१ ९ 

ते दिनांक ८ मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये. 


श्री . जे . पी . झपाटे यांचे न्यायालयाचा दिनांक २ मार्च २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ मार्च२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
कार्यभार श्रीमती एस . एस. नायर , जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही .हिंगणे ह्या दिनांक ५ 
मार्च २०१९ ते दिनांक ८ मार्च २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये. ] 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


श्रीमती पी . व्ही. हिंगणे यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . के . 
ढेकळे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


आदेश 


नाशिक , 


५ 


मार्च 

२०१ ९ . 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २०८६/ सन २०१९.- श्री . एस . टी . डोके , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , निफाड यांची दिनांक ५ 
मार्च 

२०१ ९ ते दिनांक ७ मार्च २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा मागे सोमवार , दिनांक ४ मार्च २०१ ९ महाशिवरात्रीचे सुट्टीस 
जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा/ २१ ९ ४ / सन २०१९. - श्री . एस . सी . सिरसाट , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मालेगाव यांना 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ व १८ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो एकूण २ 
दिवसांची वाढीव परिवर्तित रजा मागे दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ ते 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . डोके हे दिनांक ५ मार्च 
२०१ ९ ते दिनांक ७ मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ पावेतोच्या मंजूर परिवर्तित रजेस जोडून 
मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २२३ ९/ सन २०१९.- श्री . एस . बी. काळे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक २ मार्च २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . सी . सिरसाट हे दिनांक ८ 
फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
मालेगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
[ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२) टीप 
२ अन्वये. 


, 


" 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . काळे हे दिनांक २८ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २ मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निफाड या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ (२) टीप-२ अन्वये. ] 


श्री . एस. बी . काळे यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डब्ल्यू. 
उगले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता. 


श्री . एस. सी. सिरसाट यांचेन्यायालयाचा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पावेतोचा व दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ वे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार 
श्री . बी . एस. महाजन , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मालेगाव यांचेकडे तसेच दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९ 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावतोचा कार्यभार श्री . आर. एच. मोहंमद , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


चे 


नाशिक , 


७ 


मार्च २०१ ९ . 


आदेश 


नाशिक, 


५ मार्च 


२०१९ . 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २२४० / सन २०१९.- श्री . एस . टी . डोके , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड यांची दिनांक 
२०१ ९ ते दिनांक १३ 

मार्च २०१ ९ 

पावेतो 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


११ मार्च 


एकूण ३ दिवसांची 


आदेश 


९ वे 


२०१ ९ ते दिनांक 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २२०२/ सन २०१९ . - श्री . एस. के . ढेकळे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांना या कार्यालयाचे पत्र 
क्रमांक १८३७/ २०१९ , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१ ९ पावेतो 

एकूण ३ 

दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली होती. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. टी . डोके हे दिनांक ११ मार्च 

१३ 

मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२) टीप -२ अन्वये.] 


श्री . एस. टी . डोके यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी. डी . दिग्रसकर , 
अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश , निफाड यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


तथापि, श्री . एस. के . ढेकळे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, नाशिक यांचे विनंती अर्जान्वये सदरची मंजूर अर्जित रजा रद्द 
करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


सदरचे आदेशाची नोंद श्री . एस . के . ढेकळे , ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रविंद्र म . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 


, 


नाशिक , 


६ 


मार्च २०१ ९ . 


नाशिक , ७ मार्च २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १ ९, शके १९ ४१ 


४७ 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


नाशिक , १६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


आदेश 


- 


क्रमांक आस्था/रजा/ २०५७/ सन २०१९.- श्रीमती एस. पी . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दिंडोरी 
यांची दिनांक ५ मार्च २०१ ९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ पावेतो एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा मागे रविवार , दिनांक ३ मार्च २०१ ९ व महाशिवरात्री, 
दिनांक ४ मार्च २०१९ तसेच पुढे शनिवार , दिनांक ९ मार्च २०१ ९ व 
रविवार , दिनांक १० मार्च २०१९ चे सुट्टीस जोडून दिनांक २ मार्च 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ मार्च २०१९ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ १६२५/ सन २०१९.- श्री . व्ही. एच. देशमुख , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, मालेगाव यांना दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी 
२०१ ९ पावेतो 

एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मागे दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०१ ९ शिवजयंती व पुढेदिनांक २३ फेब्रुवारी २०१ ९, ४ था शनिवार व 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१९ रविवारचे सुट्टीस जोडून दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस. पी. कुलकर्णी हे दिनांक ५ 
मार्च २०१ ९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, दिंडोरी या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये. 

श्रीमती एस . पी . कुलकर्णी यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती 
जी . एस. बोरा, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, दिंडोरी यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एच. देशमुख हे दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मालेगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये.] 


, 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

पी . आर . देशमुख, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 


श्री . व्ही . एच. देशमुख यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जे . डी. 
हुशंगाबादे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, मालेगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


नाशिक . 


नाशिक , १ मार्च २०१ ९. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


आदेश 


नाशिक , १६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


४ 


आदेश 


३ 


क्रमांक आस्था /रजा/ २०८८/ सन २०१९.- श्री . डी . एस . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सिन्नर 
यांना दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१ ९ पावेतो 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ १६२४/ सन २०१ ९.- श्री . जे. जे. इनामदार , 
थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
मालेगाव यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०१९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . जे . इनामदार हे दिनांक ११ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , मालेगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये. 

श्री . जे . जे . इनामदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एच. 
देशमुख, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, मालेगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . जाधव हे दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, सिन्नर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ 
( २) टीप -२ अन्वये. 


३ 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


श्री . डी . एस. जाधव यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . 

एस . 
वाघ , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, सिन्नर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . आर. दांडेकर ह्या दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१९ व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नांदगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये.] 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , २ 


मार्च 

२०१ ९ . 


श्रीमती पी . आर . दांडेकर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . 


ए . पी . 


आदेश 


खोल्लम , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, येवला यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


, 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , २ मार्च २०१९ . 


३ 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २०८ ९/ सन २०१९.- श्रीमती एस . के . दुगांवकर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांना दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २ मार्च २०१९ 
पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढे दिनांक ३ मार्च २०१ ९ 
रविवार व दिनांक ४ मार्च २०१९ महाशिवरात्रीचे सुट्टीस जोडून दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ५ मार्च 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस. के . दुगांवकर ह्या दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २ मार्च २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ 
मधील नियम ३ ९ ( २) टीप-२ अन्वये.] 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २०९ २/ सन २०१९.- श्रीमती एम. आर. धानोरकर , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांना दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०१९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ फेब्रुवारी 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . के. दुगांवकर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार दिनांक २८ 
फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचा श्रीमती पी . व्ही . धांडे, ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक आणि 
दिनांक १ मार्च २०१ ९ व २ मार्च २०१ ९ रोजीचा श्री . जे. जी . पांडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. आर. धानोरकर ह्या दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०१ ९ व दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये. ] 


४ 


थे 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्रीमती एम . आर. धानोरकर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती 
एस . के . दुगांवकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


नाशिक , 


2 . 


मार्च २०१ ९ . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , 


२ 


मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २० ९ ०/ सन २०१९.- श्रीमती पी. आर. दांडेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नांदगाव 
यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो 
एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २१७९ / सन २०१ ९.- श्रीमती पी . पी . धांडे, 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


४ ९ 


कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . धांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


वर्ग, नाशिक यांना दिनांक ६ मार्च २०१ ९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ 
पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढे दिनांक ९ मार्च २०१ ९ 
( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १० मार्च २०१९ रविवारचे सुट्टीस जोडून 
दिनांक ५ मार्च २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ मार्च 
२०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , 


५ 


मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . धांडे ह्या दिनांक ६ मार्च 
२०१९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ 
( २) टीप-२ अन्वये.] 


, 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २२७२/ सन २०१ ९.- श्रीमती जी . के . आर. 
टंडन , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नाशिक यांना दिनांक ६ मार्च २०१९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ 
पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ६ मार्च २०१९ 
कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ११ मार्च २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


चे 


श्रीमती पी . व्ही . धांडे यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . एस. 
आपटे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


६ 


नाशिक , 


५ 


मार्च २०१९ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती जी . के . आर. टंडन ह्या दिनांक 
मार्च 

२०१ ९ ते दिनांक ८ मार्च २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये. ] 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा/ २१ ९ २ / सन २०१९.- श्रीमती जी . के . आर. 
टंडन , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नाशिक यांना दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक 
१६ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो एकूण ९ दिवसांची परिवर्तित रजा मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती जी . के . आर. टंडन यांचे न्यायालयाचा कार्यभार दिनांक ६ 
मार्च २०१९ ते ८ मार्च २०१९ रोजीचा कार्यभार श्रीमती पी . एस. आपटे , 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे. 


६ 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


स्वप्नील चं . खटी , 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती जी . के . आर . टंडन ह्या दिनांक 
८ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या. [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २ ) टीप-२ अन्वये. 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , 


७ 


मार्च 

२०१९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


श्रीमती जी . के . आर . टंडन यांचेन्यायालयाचा कार्यभार दिनांक ८ 
फेब्रुवारी २०१९, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१ ९ व दिनांक १६ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजीचा कार्यभार श्रीमती पी . एस . आपटे , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक , दिनांक 
९ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचा कार्यभार श्री . जे. जी. पांडे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक तसेच 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ पावेतोचा 


- 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव / सहकार/४४०/ २०१९. - मी , रविंद्र पाटील, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , महात्मा फुले सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , पातोंडा, 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
२०३/ २०१९ , दिनांक ६ मार्च २०१९ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ४७७ / २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , श्रीकृष्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांबरुड बु., 
तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 

कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


जळगाव, ६ 


मार्च २०१९ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
२०६/ २०१९ , दिनांक ११ मार्च २०१९ असा आहे . 


जळगाव, ११ मार्च २०१ ९. 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ४५७ / २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , श्री मुक्ताई दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , किन्ही, 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


आदेश 


. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
२०४/ २०१९ , दिनांक ७ मार्च २०१ ९ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ४७९/ २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , संत मुक्ताई महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, 
नेरी बु., तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


. 


जळगाव, ७ मार्च २०१ ९. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर/ एजीआर/ ( ओ)/ 
( डी )/ २०७/ २०१ ९, दिनांक मार्च 

२०१ ९ 

असा आहे . 


११ 


जळगाव , ११ 

मार्च 

२०१ ९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ४५९/ २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , शंभुराजे दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फरकांडे, 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ ईडीएल / एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
२०५/ २०१ ९ , दिनांक ७ मार्च २०१ ९ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ४८१/ २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , श्रीराज महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिलवाडी, 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


जळगाव, ७ मार्च २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


५१ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर / एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ २०८/ २०१९ , दिनांक ११ मार्च २०१ ९ असा आहे. 


१ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे 
नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचेनियम १० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


जळगाव , 


११ मार्च 


२०१९ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ ईडीएल / एजीआर/ ( ओ )/ ( डी )/ 
९९९/ २०१९ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे . 


जळगाव, २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ४८४/ २०१ ९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित करतात 
की , जयभवानी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बिलवाडी, 
तालुका-जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१ ९ ६१ 
नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


आदेश 


चे 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
२०९ / २०१९ , दिनांक ११ मार्च २०१९ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ३ ९४/ २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , कामधेनू दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेणगाव, 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


जळगाव, ११ मार्च २०१९ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/ २००/ २०१९, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 


जळगाव, २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ४८६/ २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , श्री पाटणाई दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , चिखलोद 
खुर्द, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


आदेश 


- 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीआरएल / एजीआर / ( ओ )/ 
( डी )/ २१०/ २०१९, दिनांक मार्च 

२०१९ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ४९९/ २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , शिवशोभा महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
वावडे, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


११ 


जळगाव , ११ मार्च २०१ ९ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एएमएनआर/ एजीआर/( ओ )/ 
( डी )/ २११/ २०१९ , दिनांक 

१३ मार्च 

२०१९ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ३ ९ २/ २०१९ . - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , वृंदावन दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , उमर्दे, 

तालुका 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


जळगाव , 

१३ मार्च 

२०१ ९ . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १० , २०१९ / आषाढ १३ - १९ , शके १९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ५०९ / २०१९ . - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , कानुबाई दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिंपळवाड 
म्हाळसा, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/सिएचएन/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
२१४/ २०१९, दिनांक १४ मार्च २०१९ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) व 
त्याखालील नियम १० ( २) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण इतर गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

अभिजित विजय देशपांडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


निफाड , ९ जानेवारी २०१९ . 


वाचावे.- ( १ ) 


जळगाव , 


१४ मार्च 


२०१९ . 


मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . ल . ले ./ 
तपासणी पतसंस्था/लिक्वीडेशन/ २००५, दिनांक ४ मार्च 
२०१५ चे पत्र. 


आदेश 


( २) चेअरमन / सचिव , सिद्धीविनायक सह. गृहनिर्माण संस्था , 

शेवगाव यांचे पत्र दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ . 


( ३ ) 


या कार्यालयाचा जा . क्र . सनिशे/वि -३ / क . १०२/ अंतरिम 
आदेश/ २०१९ , दिनांक २९ जानेवारी २०१९ चा मध्यंतरीय 
आदेश 


अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ ५१८/ २०१ ९. - मी , रविंद्र पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात 
की , सर्वोदय सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, उंबरगाव, 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/सिएचएन/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
२१२/ २०१९ , दिनांक १४ मार्च २०१९ असा आहे. 

रविंद्र पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

जळगाव . 


क्रमांक सनिशे/ प्र-१/सिद्धीविनायक गृह./ अं.आ. / ३०८ / सन २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सुधारणा २०१३ ) चे 
कलम १०२ ( २) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अनिल 
व्ही . भांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शेवगाव , तालुका 
शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ आरडी/ एचएसजी/ ७०५/ १९ ७९ , दिनांक 
१५ 
नोंदविलेल्या सिद्धीविनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
शेवगाव , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेला संदर्भाधिन 
वाचावे क्रमांक ३ अन्वये दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून 
संस्था या आदेशान्वये अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यात येत आहे . 


मे 


१ ९ ७ ९ ने 


जळगाव, १४ मार्च २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


तसेच सदर संस्थेचे कामकाज करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सुधारणा २०१३) कलम १०३ ( १) अन्वये श्री . जी . 
ए . विखे, सहकार अधिकारी, श्रेणी -२ , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, शेवगाव यांची या संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचे आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ मार्च 
२०१९ रोजी दिला आहे . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/ आस्था को - ऑ.हौसिंग सोसायटी लि ./ नोंदणी/ 
५४४८ / ५ ९/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , 
जिल्हा नाशिक अधिसूचित करतात की , श्री . तानाजी मुरलीधर बनकर, 
मुख्यप्रवर्तक नियोजित आस्था को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , पिंपळगाव बसवंत , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

मधील ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएचडी/ 
एचएसजी/ ५४४८ / सन २०१९ , दिनांक ९ जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 


अनिल व्ही . भांगरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


शेवगाव , ११ मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


५३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


२ रे 


क्रमांक आस्था / रजा/ २४१६/ २०१९.- श्री . एस . डब्ल्यू. उगले , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
निफाड यांना दिनांक ११ मार्च २०१ ९ ते १४ मार्च 

१४ मार्च २०१९ पावेतो एकूण ४ 
( चार) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था / रजा/ २२६४/ २०१९.- श्री . आर. एच. मोहंमद, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांना दिनांक १३ 
मार्च २०१९ ते 

१६ मार्च २०१ ९ पावेतो 

एकूण ४ ( चार) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १२ मार्च २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ 
मार्च २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


, 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डब्ल्यू. उगले हे दिनांक ११ 
मार्च २०१ ९ ते १४ मार्च २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते, तर ते 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, निफाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . (महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१) मधील 
नियम , ३ ९ ( २) , टीप -२ अन्वये. 


मार्च २०१ ९ 


ते 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. एच . मोहंमद हे दिनांक 

१३ 
१६ 

मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मालेगाव या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. ( महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १९ ८१) मधील नियम , ३९ ( २), टीप -२ अन्वये . 


तर 


. 


श्री . आर . एच. मोहंमद यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . बी . एस. 
महाजन , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मालेगाव 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस . डब्ल्यू . उगले यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . श्रीमती एम . 
एस . कोचर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, निफाड यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , 


मार्च 

२०१ ९ . 


८ 


नाशिक , 


११ मार्च 

२०१ ९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा / २४१८/ २०१९.- श्री . एस . टी . डोके , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड यांना दिनांक १८ मार्च 
२०१९ ते २० मार्च २०१९ पावेतो एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा 
मागे दिनांक १७ मार्च २०१९ रविवार व पुढे दिनांक २१ मार्च २०१ ९ 
धुलीवंदनचे सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २३३८ / २०१९.- श्री . बी . एस . महाजन , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव , नाशिक यांना दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली नैमित्तिक रजा रद्द 
करण्यात येऊन दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ ते २ मार्च २०१९ पावेतो 
एकूण १३ ( तेरा ) दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक ३ मार्च २०१९ 
रविवार व दिनांक ४ मार्च २०१ ९ महाशिवरात्रीचे सुट्टीस जोडून कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एस . महाजन हे दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०१९ ते २ मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. ( महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १ ९ ८१) मधील नियम , ३९ ( २) , टीप-२ अन्वये. 


ते 


तर ते 


तर 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . डोके हे दिनांक १८ मार्च 
२०१ ९ 

२० 

मार्च २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. (महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम, १ ९ ८१) मधील नियम , ३ ९ (२ ), टीप -२ अन्वये. 


श्री . एस . टी . उगले यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . डी . 


श्री . बी . एस . महाजन यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. एच. 
मोहंमद , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मालेगाव 
यांचेकडेस ठेवण्यात आला होता. 


दिग्रसकर , अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश , निफाड 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , 


११ मार्च 

२०१९ . 


नाशिक , 


११ मार्च 

२०१ ९ . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


आदेश 


, 


- 


ते १६ 


२०१ ९ पावेतो 


क्रमांक आस्था / रजा/ २४६५/ २०१९.- श्री . व्ही . पी . केदार , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांना 
दिनांक 

मार्च २०१९ पावेतो 

एकूण ४ ( चार ) 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


५ 


मार्च २०१ ९ 


ते 


८ 


दिनांक १३ 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २४६७/ २०१ ९.- श्री . एस . एस . जहागीरदार , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड यांना दिनांक १४ मार्च २०१ ९ 
मार्च 

एकूण ३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मागे 
मार्च २०१ ९ 

चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ मार्च 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूवीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . जहागीरदार हे दिनांक 
१४ मार्च २०१ ९ ते १६ मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निफाड या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . ( महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१) मधील नियम , ३ ९ ( २) , टीप -२ अन्वये. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . पी . केदार हे दिनांक ५ मार्च 
२०१९ ते ८ मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . (महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१) मधील नियम , ३ ९ ( २) , टीप-२ 
अन्वये . 


श्री . एस . एस . जहागीरदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . 
बी . काळे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, निफाड यांचेकडेस ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्री . व्ही . पी . केदार यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . के . 
दुगांवकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात आला होता . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

रविंद्र म . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

स्वप्निल चं . 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक . 


खटी , 


नाशिक , १२ 

मार्च २०१ ९ . 


नाशिक , 


१२ मार्च 

२०१९ . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


२०१९ पावेतो 


३ 


क्रमांक आस्था / रजा/ २४६६/ २०१९.- श्री . डी . एस . जाधव , 

दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सिन्नर यांना 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ ते २ मार्च २०१९ पावेतो एकूण ४ ( चार ) 
दिवसांची अर्जित रजा पुढे दिनांक ३ मार्च २०१९ चे सुट्टीस जोडून 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . जाधव हे दिनांक २७ 
फेब्रुवारी २०१९ ते २ मार्च २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
सिन्नर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. ( महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१) मधील नियम , ३९ ( २) , टीप-२ 
अन्वये . 


क्रमांक बी -१/ १२६४/ सन २०१९.- श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक १८ मार्च २०१९ ते दिनांक २० मार्च 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक १७ मार्च २०१ ९ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज 
संपल्यानंतर पासून ते दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अतुल भानुदास जाधव यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . डी . एस . जाधव यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस . 
वाघ , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, सिन्नर यांचेकडेस ठेवण्यात आला होता . 


श्री . अतुल भानुदास जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग ,शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एस. पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात 
आला आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


, 


नाशिक , 


११ 


मार्च २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


५५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्री . संतोष हणमंत गरड, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पवन हरिविजय बनसोड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 


श्री . संतोष हणमंत गरड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
धुळे यांनी परत आल्यावर वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 


धुळे, १६ 


मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हणमंत गरड , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


९ 


क्रमांक बी -२/ १२८५/ सन २०१ ९.- श्री . संतोष हणमंत गरड , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ७ मार्च २०१९ ते 
दिनांक ९ मार्च २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हणमंत गरड यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , १८ मार्च २०१ ९. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे.- १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ व त्याखालील नियम , १९ ६१ चा नियम , १८ मधील तरतुदी. 

२. या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जावक क्रमांक वि -२/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ २०० ९, दिनांक १६ मार्च २०० ९ 
३. या कार्यालयाकडील सुधारित आदेश जावक क्रमांक वि -५/ अवसायक बदल/ सुधारित आदेश/ सन २०१६, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ . 
४. श्री . बी . वाय. थेटे , अवसायक , कोंडाई मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , मरळगोई बु., तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक तथा 

सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड यांचेकडील दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ 

रोजीचा प्राप्त पुनर्जीवन प्रस्ताव. 
५. या कार्यालयाकडील आदेश जावक क्रमांक वि -४ / कोंडाई मजूर व बांधकाम सह. संस्था/ पुनर्जीवन / प्रारूप/ आदेश / सन २०१८ , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ . 

आदेश 


. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १९ अन्वये. 
वि -४ / कोंडाई मजूर व बांधकाम सह . संस्था/ पुनर्जीवन/ अं.आ./ २९ १/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १ ९ 
व त्याखालील नियम, १९ ६१ चे नियम , १८ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक कोंडाई मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , सारोळेथडी, तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक 
( अवसायनात ) या संस्थेच्या अवसायकांनी या कार्यालयास सादर केलेल्या दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजीचा दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी 
पारित पुनर्जीवन प्रारूप मसुदा आदेश कायम करीत असून कामधेनू मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , सारोळेथडी, तालुका निफाड, 
जिल्हा नाशिक ही संस्था या आदेशाचे दिनांकापासून पुनर्जीवित झाली आहे, असे समजण्यात येईल . 

सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ रोजी निर्गमित केला असे . 


, 


नाशिक , ७ जानेवारी २०१९ . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४ - १०, २०१९ / आषाढ १३ - १९, शके १ ९ ४१ 


वाचावे.- १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ व त्याखालील नियम १९ ६१ चा नियम , १८ मधील तरतुदी. 

२. या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जावक क्रमांक वि -२ / अवसायन / अंतिम आदेश/ २००९ , दिनांक १६ मार्च २०० ९ 
३. या कार्यालयाकडील सुधारित आदेश जावक क्रमांक वि -५ / अवसायक बदल/ सुधारित आदेश / सन २०१६, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५. 
४. श्री . बी. वाय. थेटे , अवसायक , कामधेनू मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , सारोळेथडी, तालुका निफाड , जिल्हा 
नाशिक तथा सहकार अधिकारी ( द्वितीय श्रेणी) अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निफाड यांचेकडील दिनांक १७ डिसेंबर 

२०१८ रोजीचा प्राप्त पुनर्जीवन प्रस्ताव. 
५. या कार्यालयाकडील आदेश जावक क्रमांक वि -४ / कामधेनू मजूर व बांधकाम सह. संस्था/ पुनर्जीवन / प्रारूप/ आदेश / सन २०१८ , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ . 

आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १९ अन्वये , 


वि -४/ कामधेनू मजूर व बांधकाम सह. संस्था/ पुनर्जीवन/ अं.आ./ २९ २/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ 
व त्याखालील नियम , १९ ६१ चे नियम , १८ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, निफाड , जिल्हा नाशिक कामधेनू मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, सारोळेथडी, तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक 
( अवसायनात) या संस्थेच्या अवसायकांनी या कार्यालयास सादर केलेल्या दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजीचा दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी 
पारित पुनर्जीवन प्रारूप मसुदा आदेश कायम करीत असून कामधेनू मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, सारोळेथडी, तालुका निफाड, 
जिल्हा नाशिक ही संस्था या आदेशाचे दिनांकापासून पुनर्जीवित झाली आहे, असे समजण्यात येईल. 

सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ रोजी निर्गमित केला असे . 


नाशिक , 


७ जानेवारी 

२०१ ९ . 


, 


वाचावे.- १. चेअरमन / मानद सचिव / लेखापाल , निफाड तालुका वीज कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निफाड , तालुका निफाड , जिल्हा 

नाशिक यांचेकडील दिनांक निरंक रोजीचा या कार्यालयास दिनांक ११ जानेवारी २०१९ रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव. 
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १३ ( १) 


आदेश 


आस्थापना/निफाड तालुका वीज कर्मचारी सहकारी पतसंस्था / पोट - नियम दुरुस्ती प्रस्ताव / नामंजूर / २७७/ सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १३ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, निफाड, जिल्हा नाशिक , चेअरमन / मानद सचिव / लेखापाल , निफाड तालुका वीज कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निफाड , 
तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेस खालील नमूद केलेल्या कारणास्तव पोट -नियम दुरुस्ती मंजुरी नाकारीत आहे. 


पोट -नियम क्रमांक 


नाकारण्याची कारणे 


१ 


२ 


आदर्श उपविधीतील 
पोट -नियम क्रमांक फ १.१ 
कर्जविषयक धोरण . 


संस्थेने सुचविलेली पोट-नियम दुरुस्ती ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १३ ( १) नुसार पोट -नियम दुरुस्तीचा प्रस्ताव हा वार्षिक 
सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपासून दोन महिन्यांचे आत पोट -नियम दुरुस्तीचा 
प्रस्ताव निबंधकास सादर करणे बंधनकारक असल्याने प्रस्तुत संस्थेचा पोट-नियम 
दुरुस्तीचा प्रस्ताव हा मुदतीत नसल्याने सदरची पोट-नियम दुरुस्ती नामंजूर 
करण्यात येत आहे. 

अभिजित देशपांडे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


निफाड , २२ जानेवारी २०१ ९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


